सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात राज्य 
योजनांतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानातून 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सातारा या 
संस्थेस फर्निचर खरेदीस प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.९८/प्रशा-१ 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : २२/०३/२०२२ 
वाचा: १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 

भाग-॥ / उद्योग-४, दिनांक ०१/१२/२०१६. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६/०७/२०१७. 

3) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५ 
/ उद्योग-४, दिनांक २४/०८/२०१७. 

४) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/ 
उद्योग -४, दिनांक ०७/०५/२०२१. 

५) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.संवैशिवसं/यंसाख/श्ावैम 
सातारा/फर्निचर/२२८९/२०२२, दिनांक १६/०३/२०२२. 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त नमूद दिनांक १६/०३/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये संचालनालयाने विभागाच्या 
नियंत्रणाखालील नवनिर्मित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सातारा या संस्थेत आवश्यक 
फर्निचर खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला 
आहे. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने नवनिर्मित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सातारा या संस्थेस 
सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनातंर्गत मंजूर अनुदानातून रुपये १,३८,७७,६०२/- 
(अक्षरी रुपये एक कोटी, अडतीस लक्ष, सत्त्याहत्तर हजार, Vest दोन मात्र) इतक्या किंमतीची 
खालील तक्त्यात नमूद फर्निचर साहित्य खरेदी करण्यास या शासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या 
अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


ऑफिस फर्निचर "तक्ता (31)" 


अ.क्र उपकरणे/फर्निचर तपशील नग fut नग | एकूण किंमत 
संख्या | किंमत 
| एझ्युकेटीव्ह cas टीडीएफ ४५१ (साईज | ४९५६० ४९५६० 
२३५०%२२३५०,%७५०) 
बक स्टोरेज हि ३७७६० ३७७६० 
३  । रिव्हॉलव्हींग इंपेरीअळ हाय बॅक चेअर (साईज णि १७६९९ १७६९९ 
४८एमएम X ४८एमएम) 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.९८/प्रशा-१ 


ऑफिस फर्निचर "तक्ता (31)" 


अ.क्र उपकरणे/फर्निचर तपशील नग प्रती नग | एकूण किंमत 
संख्या | किंमत 

४ | व्हिझीटर फायबर चेअर १६६ ४५४३ ७५४१३८ 

५ | एझ्युकेटीव्ह टेबळ टीडीएफ ४५१ (साईज १८००५ ३ २९४६५ ८८३९४ 
200 X ७५०) 

६ | साईड युनिट २ १४३४९ २८६९८ 

७  । रिव्हॉलव्हींग इऑन हाय बॅक चेअर विथ रेस्ट (| १२ ७०८० ८४९६० 
४८एमएम ४९ एमएम) 

८ | सोफा सेट 3 सीटर ३ १४१६० ४२४८० 

९  । सेंटर टेबल २ ९४४० १८८८० 

ead o | ऑफिस टेबल ओटी ०६ विथ साईड युनिट (साईज | ६ ३०१५१ १८८९७०८ 
१८०० X Soo »(७५०) 

| q | ऑफिस टेबल ओटी og विथ साईड युनिट (साईज किं ३०१५१ ३०१५१ 
१५०० X ७५० X ७५०) 

१२ । मिडीयम ऑफिस टेबल ओटी ०६ ४ २८४४४ ११३७७६ 

१३ | स्टोअरवेल प्लेन कपबोर्ड ८३ | ११२१० ९३०४३० 

१४ | Reiser मिड बंक चेअर ३२ ६४९० २०७६८० 

१५ | कॉन्फरस टेबल २५ सीटर 1 १_| ७७७३८ ७७७३८ 

१६ | कॉप्म्युटर टेबल विथ सीपीयु (साईज १५०० X ७५० <। ३५ १४१६० ४९५६०० 
७५०) 

१७ | रिव्हालविंग डिलक्स मिड बंक चेअर ९२ ३१८६ २९३११२ 

१८ | एल al सिंगल पर्सन वर्क RCRA २१ ३५४०० ७४३४०० 

१९ | HRA टेबलेट चेअर १६४ ३७७६ ६१९२६४ 

२० | ऑफिस टेबल ओटी ०५ विथ साईड युनिट (साईज) ८ २४६२३६ १९७०८८ 
१६५० X ७०० X ७५०) 

२१ । वर्क टेबल २२ १२८९५ २८३६९१ 

२२ | ४ डोअर बुककेस १४ । ११२१० १५६९४० 

२३ । डेस्क बेच ४ फुट २०६ | ७९०६ १६२८६३६ 

२४ «| फर्स्ट SBM डेकोरेटीव्ह रिसेपठान टेबल =a २४४८५ २४४८५ 

२५ | Th स्टेशन साईज १२०० एमएम व्हीडथ Goo एमएम । ११६ | १४१६० १६४२५६० 
डी 

२६ | कॉस्मो Har चेअर /व्हिजिटिंग चेअर १८५ | २८३२ ५२३९२० 

२७ | डिस्प्लेरक २ १७९३१ ३५८६३ 

२८ | डबल साइड बुक रंक ऑल स्टील ८ २०५७४ १६४५९६ 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.९८/प्रशा-१ 


ऑफिस फर्निचर "तक्ता (31)" 


अ.क्र उपकरणे/फर्निचर तपशील नग [ul नग | एकूण किंमत 
संख्या | किंमत 
२९ | सिंगल साइड बुक रंक ऑल स्टील २१ १२४१८ २६०७८५ 
३० | कॉम्प्युटर टेबल विथ सीपीयू ट्रॉली (साईज १२५० X} २ ८७३२ १७४६४ 
७५० X ७५०) 
३१ | स्टडी टेबल ६ X 8 (३० एमएम (३० एमएम) ३ ८७३२ २६१९६ 
३२ | स्टूल एस एस टॉप अँडजेस्टेबल अँण्ड हाय बेस A २९५० १७७०० 
३३ | ६ लॉकर कपबोर्ड २ १२३९० २४७८० 
३४ । ओपन रॅक ७२ X 3G X १५ & ५१९२ ३११५८२ 
३५ | STA XH मेटल WC X 3GX १८ ८ ६१९५ ४९५६० 
३६ | ग्लास डोअर कपबोर्ड a) १५३४० ३०६८० 
३७ | ऑफिस टेबल ४ X 2 (२५ एमएम X 24 एमएमो ८ १२८९५ १०३१६० 
३८ | बोथ साइड स्लायडींग कपबोर्ड / ग्लास डोअर विथ| २ २१२४० ४२४८० 
लॉक ६.५० X3X2O 
३९ | स्टोअरवेल कपदबोर्ड विथ लॉकर 2 ११८०० २३६०० 
४० | प्लॅटफॉर्म स्टॅंड १२९८३१० षु १५९३० ७९६५० 
४१ | डाएसस्टंड 4 २१२४० १०६२०० 
एकूण (अ) १०२८५८१४ 
प्रयोगशाळा फर्निचर "तक्ता (ब)" 
अ. क्र. तपशील नग ॒ । प्रती नग | एकूण किंमत 
संख्या | किंमत सर्व | सर्वकरांसहि 
करांसहित | d 
i एसएस लार्ज डिसेक्हन cam विथ आर्म रेस्ट | १२ ६८७१२ ८२४५४४ 
(१८००)(७५०८५० एमएमएचटी एसएस ३०४ 
१६/१८एसडब्ल्यु - मॅट फिनिश) 
2 | एसएस लार्ज डिसेकान टेबल विथ आर्म रेस्ट) ४ ६९१२० २७६४८० 
(१८००७५०८५० एमएमएचटी कंटेनर कॅप २० 
लिटर) एसएस ३०४ १६/१८एसडब्ल्यु - He फिनिश) 
३ | एस एस bsp स्टोरेज टॅक विथ वॉटर आउटलेट १| २ १६२४५६ । ३२४९१२ 
बॅल व्हॅलेव्ह, ऑल साईड क्लोजड अँण्ड टॉप साइड लूज 
लिड (2900X42QOOXQ00 एमएमएचटी) एस एस ३०४ 
१६/१८ एस डब्ल्यु जी - मॅट फिनिडा 
४ | हाईट अँडजेस्टेबल टॉप राउंड स्टुल ३३० २९५० ९७३५०० 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.९८/प्रशा-१ 


प्रयोगशाळा फर्निचर "तक्ता (ब)" 


अ. क्र. तपशील नग of प्रती नग | एकूण किंमत 
संख्या | किंमत सर्व | सर्वकरांसहि 
करांसहित | a 
५ स्ट्रेचर Ha git २ १७५९२ ३५१८४ 
६ | वॉल साइड टेबल (डब्ल्यु - ६०० एमएम अण्ड एच- २ १९८००० | ३९६००० 
९०० एमएम अँण्ड अंडर स्टोरेज) 

७ | वॉल साइड टेबल एल -३६०० एमएम डब्ल्यु -७५० गि ६९९८७४ ६९९८७४ 

एमएम अँण्ड अंडर स्टोरेज 

८ ।४ नंबर ऑफ आइसलेंण्ड मोंडयुल - डब्ल्यु १५०० एमएम | ४ ९३७२० | ३७४८८० 

अँण्ड एच ९०० एमएम ४ नग ऑफ सिंक ऑन इच टेबल 
ऑफ पीपी 
९ | एक्झामिनेठान टेबल ७४९० On RatcHer विथ नंबर | ८ १९२२७ १५३८१६ 
स्टोरेज 

Lei] मॅटरेस ८ ५०८३ ४०६६४ 

[i १ | वॉल साइड टेबल एल २४०० एमएम डब्ल्यु ७५० एमएम | २ ४६६५६ ९३३१२ 
अँण्ड एच ९०० अलटरनेट अंडर स्टोरेज 

१२ | टेबल विथ सिक युनिट एसएस टाप ka २८५१२ २८५१२ 

एकूण (ब) ३५९१७८८ 
प्रस्तावाची एकूण किंमत (अ--ब) १,३८,७७,६०२/- 
अटी :- 

१) सदर प्रशासकीय मान्यता सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनेंतर्गत मंजूर 
अनुदानातून संबंधित संस्थेस निधी उपलब्धतेच्या अधिन राहून प्रदान करण्यात येत आहे. 

२) सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषांगिक 
शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 

३) सदर साधनसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया “औषधे, तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व 
वैद्यकीय उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडान लि. 
मार्फत करण्याबाबत” निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 

४) सदर साधनसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 


नसल्याची खात्री आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी करावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.९८/प्रशा-१ 


2. 


५) सदर साधनसामुग्रीसाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मितीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 


६) सदर साधनसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेडाक असून त्यानुसार साधनपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी प्रमाणित करावे. 


७) प्रस्तावित साधनसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत आयुक्‍त 
(वैद्यकीय शिक्षण) यांनी खात्री करावी. 

८) मुख्य साधनसामुग्री व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे 
आवर्यक राहील. 


९) सदर विषयी साधनसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या साधनसामुग्रीच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


Go 


~— 


११) समान स्वरुपाची व समान विनिदिष्टे असलेल्या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची एकच 
निविदा प्रसिध्द करणेबाबतची कार्यवाही हाफकीन महामंडळाने करावी. अशा प्रकारे निविदा 
प्रसिद्ध करणे हाफकीन महामंडळास शक्‍य होईल यानुषंगाने आयुक्‍त , वैद्यकीय शिक्षण 


आणि संशोधन, मुंबई यांनी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची मागणी नोंदवावी. 


विच्या 


रुपये दहा लक्ष पेक्षा कमी किंमतीची तथापी एकापेक्षा अधिक संस्थांना आवश्‍यक असणारी 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची मागणी एकत्रित करून अशा बाबींची खरेदी हाफकीन 
महामंडळामार्फत करण्यात येईल. 


१२ 


~ 


संस्थास्तरावर खरेदी करण्यात येणा-या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची खरेदी शासन 
निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील 
कार्यपद्धतीनुसार करताना याबाबत सदर खरेदी शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, क्रमांक संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ अन्वये विहित 
करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल कार्यपद्धतीचा वापर करावा. 


१३ 


— 


प्रस्तुत विषयी यंत्र/ साधनसामुग्रीसाठी येणारा खर्च खाळील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर 


करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.९८/प्रशा-१ 


मागणी क्रमांक : एस-०४ 
४२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०३ वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ विषम चिकित्सा-राज्ययोजनांतर्गत योजना 
(००) शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे 
(३७) बळकटीकरण व श्रेणीवर्धन आणि यंत्रसामुग्री 
५२ यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १६२९) 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३२२१८४४३७०२१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAYA 
SHETTY 

Date: 2022.03.24 10:32:10 +05'30' 
Adobe Reader version: 11.0.20 


सुधीर जया शेट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रतिः- 


१) महालेखाकार - 9/2 (लेखा परिक्षा /ळेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर 
२) व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल्स्‌ कॉर्पोरेशन लि., मुंबई 
३) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 
४) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 

) 

) 

) 


५) अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सातारा 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा 
७) निवडनस्ती (प्रश्‍ा-१) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


